कोराडी, ता.कामटी, जि. नागपूर येथे २५६६० 
Ade क्षमतेच्या कोळशावर आधारित सुपर 
क्रिटीकल तंत्रज्ञानावर आधारित विद्युत प्रकल्प 
उभारणीस व शासनाकडून भागभांडवलास मान्यता 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र.४७/ऊर्जा-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- १) महानिर्मिती कंपनी यांचे पत्र क्रमांक- CE/P&P/KRD २५६६० MW Proj/ No. 

०२२०, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ 

२) शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र.४७/ऊर्जा-४, दि. ०७.०३.२०१९ 

3) महानिर्मिती कंपनी यांचे पत्र क्रमांक- CE(P&P)/KRD २५६६० MW Proj/ No. 
०१३८, दिनांक ०८ फेब्रुवारी, 2023 

४) महानिर्मिती कंपनी यांचे पत्र क्रमांक- मु.अ. (प्र. व नि)/झासकीय पत्रव्यवहार/ 
No. ०४१२, दिनांक १८ एप्रिल, २०२३ 

५) महानिर्मिती कंपनी यांचे पत्र क्रमांक- CE(P&P)/KRD २६६० MW Proj/ No. 
०७७३, दिनांक २१ जुले, २०२३ 

६) महानिर्मिती कंपनी यांचे पत्र क्रमांक- मु.अ./नि व प्र/जिओएम/कोराडी प्रकल्प 
/९०.१११४, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२३ 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र राज्यातील वेगाने होणारे औद्योगिकीकरण तसेच पायाभूत सुविधांच्या 
विकासामुळे विजेची मागणीत होणारी वाढ विचारात घेता, महानिर्मिती कंपनीने कोळऱ्यावर 
आधारित सुपर क्रिटीकल तंत्रज्ञावर आधारित मौजे कोराडी, ता.कामटी, जि.नागपूर येथे २५६६० 
मेगावॅट क्षमतेच्या विद्युत प्रकल्प उभारणीबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. महानिर्मिती 
कंपनीच्या जुन्या बंद होणाऱ्या कोराडी संच क्र. ५ (२०० मेगावॅट), नाशिक संच क्र. ४ (२१० 
मेगावॅट), नाशिक संच क्र. ५ (२१० मेगावॅट), परळी संच क्र. ४ (२१० मेगावॅट), परळी संच क्र. ५ 
(२१० मेगावॅट) व चंद्रपूर संच क्र. ३ (२१० मेगावॅट) अज्ञा एकूण १२५० मेगावॅट क्षमतेच्या संचाच्या 
बदल्यात कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे कोळशावर आधारित व सुपर क्रिटीकल तंत्रज्ञानावर 
आधारित २५६६० मेगावॅट (१३२० मे.वॅट) क्षमतेचा विद्युत निर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. 
सदर प्रकल्पाच्या उभारणीस मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाद्वारेही काही अटी व शर्तीवर 
तत्वत: मान्यता दिली आहे. 

महानिर्मिती कंपनीने १९ व्या Electrical Power Survey व Power For All च्या 
अंदाजानुसार सन 2020 ते सन २०३० या कालावधी दरम्यान वीजेच्या प्रक्षेपित मागणीचा अंदाज 
विचारात घेता सन २०२९-३० मध्ये महावितरण कंपनीची विजेची मागणी ३४७२९ मे.वॅट पर्यंत 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र.४७/ऊर्जा-४ 


जाण्याची शक्‍यता वर्तविली आहे. ही मागणी व सद्यस्थितीतील नवीकरणीय उर्जेची होणारी 
उपलब्धता, साठवणूक प्रणाळीवरील मर्यादा याचा विचार करता Peak Load साठी औष्णिक 
ऊर्जेची आवश्‍यकता राहणारच आहे. केंद्र शासनानेही विज निर्मिती कंपन्यांना त्यांच्या मंजूरी 
मिळालेल्या स्थगित ठेवलेल्या वा प्रक्रियेत असणाऱ्या प्रकल्पांची उभारणी सुरु ठेवण्याबाबत सूचित 
केले आहे. हे धोरण पाहता भविष्यातील विजेच्या मागणीच्या दृष्टीने राज्य शासनासही पावले 
उचळणे आवश्‍यक आहे. 

सन २०१९ मध्ये राज्य शासनाद्वारे औष्णिक ऊर्जा निर्मिती न करण्याबाबतच्या धोरणासही 
५ वर्षे झाली आहे. भविष्यातील विजेच्या मागणीची पूर्तता होणे हेही राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने 
अत्यंत आवश्‍यक आहे. राज्य शासनाचे धोरण हे केंद्र शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत असण्याची 
MARIA पाहता औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प उभारणे ही भविष्यातील विजेच्या मागणीच्या 
दृष्टीने गरज बनली आहे. याचा विचार करुन भविष्यातील विज मागणी पूर्ततेच्या दृष्टीने पावले 
उचळणेही आवश्‍यक आहे. 


वरील पार्श्वभूमिवर प्रस्तावित २५६६० मे. वॅट कोराडी प्रकल्पासाठीचा सुधारित पर्यावरण 
नियम, FGD व SCR सहित अंदाजित खर्च रु. १०६२५ कोटी इतका आहे. या अंदाजित खर्चापैकी 
२०% रक्कम राज्य शासनाचे भागभांडवल म्हणून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या 
अनुषंगाने पुढील निर्णय घेण्यात आला आहे:- 


शासन निर्णय : 


महानिर्मिती कंपनीच्या कोळशावर आधारित सुपर क्रिटीकल तंत्रज्ञानावर आधारित मौजे 
कोराडी, ता.कामटी, जि. नागपूर येथे २५६६० मेगावॅट क्षमतेच्या विद्युत प्रकल्प उभारणीस व 
शासनाकडून भागभांडवलास मान्यता मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीकडून 
संदर्भीय पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला 
आहे:- 

(१) महानिर्मितीच्या मौजे कोराडी, ता.कामटी, जि.नागपूर येथे कोळशावर आधारित सुपर 
क्रिटीकल तंत्रज्ञानावर आधारित २५६६० मेगावॅट क्षमतेच्या विद्युत प्रकल्प उभारणी 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

(२) उपरोक्त प्रकल्पाच्या एकूण रु. १०६२५ कोटी अंदाजित खर्चास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

(३) सदर प्रकल्पांच्या एकूण अंदाजित खर्चाच्या ८०% रक्‍कम रु. ८५०० कोटी महानिर्मितीस 
विविध वित्तीय संस्था, जसे की PFC/ REC/ Consortium of Banks यांचेकडून 
कर्जाद्वारे उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याकरिता घेण्यात येणा-या कर्ज 
व त्यावरील व्याजाची परतफेड महानिर्मितीद्वारे करण्यात येणार असून, राज्य शासनावर 
कोणताही भार नाही. 

(3) सदर प्रकल्पांच्या एकूण अंदाजित खर्चाच्या उर्वरित २०% रक्‍कम रु. २१२५ कोटी 
शासनाकडून पुढील पाच वर्षात टप्प्या-टप्प्याने भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध करुन 
देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र.४७/ऊर्जा-४ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३१२०११८२२५६७५१० असा आहे. हा 


areal डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


२५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by NITIN BHAGWAN SURVE 


Dig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=bc82538eecb9538e00f76d0be3b 13050503fc1 3c8f2F38 
Of1 S5ec8bb20d4d9e79, postalCode=400032, st=Mah ht 


S U J RV FE INumber=6A3C8B7B9BFDA7274C3A26715E841EE7E5760F 
A3B4D3AB6D9F4466E8932191 10, NITIN BHAGWAN SURVE 
Date: 2023.12.05 17:40:50 +05'30' 


(नितीन सुर्वे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री तथा यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (ऊर्जा), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (ऊर्जा) मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई-४०००२० 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई-४०००२० 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

. after व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-४०००५१. 

. afar व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. 


निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
संचालक, SA व कोषागरे, मुंबई 


. मुख्य लेखापरिक्षक, स्थानिक निधीलेखा, कोकण भवन, मुंबई 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कं. मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१ 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या., WHRMTS, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कं. मर्या., प्रकाशगंगा, वांद्रे (Gd), मुंबई-५१ 


, वित्त विभाग (व्यय-१६) 
. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४६१) 


ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने 
निवड नस्ती (ऊर्जा-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


